शासन आदेठा:- 


भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या 
बदलीने होणाऱ्या पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 


शासन आदेश क्र.एएफओ- २०२१/प्र.क्र. ०४/फ-७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५.१०.२०२१ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 


असलेल्या MRSA मान्यतेने, खाळी नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची बदलीने, प्रशासकीय 


कारणास्तव पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. श्रेणी अधिका-याचे नाव व | पदस्थापनेचे पद पदस्थापनेचे कारण 
क्र पदनाम 
1 १_| २ ३ a क| ५ 
। अपर प्रधान | श्री. महीप गुप्ता अपर प्रधान प्रशासकीय कारणास्तव, अपर प्रधान 
मुख्य (१९९०), अपर मुख्य वनसंरक्षक मुख्य वनसंरक्षक 
वनसंरक्षक । प्रधान मुख्य (संशोधन, (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे 
वनसंरक्षक शिक्षण व या कार्यालयाचे स्थलांतर चंद्रपूर येथे 
(कार्मिक), नागपूर । प्रशिक्षण) तथा । करुन व सदर पदास पदसिध्द 
पदसिध्द संचालक, चंद्रपूर वन अकादमी असे 
संचालक, घोषित करुन रिक्‍त पदी पदस्थापना 
चंद्रपूर वन 
अकादमी, 
चंद्रपूर 
2 | वनसंरक्षक | डॉ. feds | सह सचिव, । प्रशासकीय कारणास्तव, भावसे 
रामगावकर महसूल व वन | (सवंर्ग नियम १९६६ च्या नियम क्र. ४ 
(२००६) वनसंरक्षक विभाग, (२) अन्वये मुख्य वनसंरक्षक 
व क्षेत्र संचालक । मंत्रालय, मुंबई | (मंत्रालय) महसूल व वन विभाग हे 
ताडोबा - अंधारी पद आस्थगित ठेवून सह सचिव, 
व्याघ्र प्रकल्प, महसूल व वन विभाग हे पद 
चंद्रपूर तात्पुरत्या स्वरुपात वनसंरक्षक 
संवर्गात जोडून, श्री. अरविंद आपटे 
यांच्या दि. ३१.१०.२०२१ रोजी 
होणाऱ्या सेवानिवृत्तीनंतर रिक्‍त पदी 
पदस्थापना 


शासन आदेश क्रमांकः एएफओ- २०२१/प्र.क्र. ०४/फ-७, 


३ श्री. एस. | वनसंरक्षकव | प्रशासकीय कारणास्तव, डॉ. जितेंद्र 
रमेशकुमार (२००६) | क्षेत्र संचालक | रामगावकर यांच्या बदलीने होणाऱ्या 
वनसंरक्षक ताडोबा- अंधारी | रिक्‍त पदी पदस्थापना 
(वन्यजीव), पुणे व्याघ्र प्रकल्प, 

चंद्रपूर 
oy श्रीमती  पियुषा| अपर संचालक | प्रशासकीय कारणास्तव, विभागीय 

४ | वनसंरक्षक | जगताप (२०१४), | (प्रशिक्षण, । वन अधिकारी (डाटा बेस) नागपूर, हे 
विभागीय वन | चंद्रपूर वन । पद चंद्रपूर वन अकादमी येथे वर्ग 
अधिकारी अकादमी, | HOA व सदर पदास अपर संचालक 
(वन्यजीव) मेळघाट, चंद्रपूर असे घोषित करुन रिक्‍त पदी 
परतवाडा पदस्थापना. 
श्री. अविनाह कुमार | अपर संचालक | प्रशासकीय कारणास्तव, संचालक, 

4 (२०१४), उप | (प्रशासन), । चंद्रपूर वन अकादमी, चंद्रपूर हे पद 
वनसंरक्षक चंद्रपूरवन । अपर संचालक श्रेणीत अवनत करुन 
(वन्यजीव) सिपना| अकादमी, |। रिक्‍त जागी पदस्थापना. 
विभाग, मेळघाट चंद्रपूर 
व्याघ्र प्रकल्प, 
परतवाडा 
श्री. सुमंत सोळंके | उप वनसंरक्षक । प्रशासकीय कारणास्तव, श्री. 

& (2098), Ba} (वन्यजीव) =| निरंजन विवरेकर यांच्या 
वनसंरक्षक गुगामल विभाग, । स्वेच्छानिवृत्तीने होणाऱ्या रिक्‍त पदी 
(प्रादेशिक), वाशिम | मेळघाट व्याघ्र | पदस्थापना 

प्रकल्प, 
चिखलदरा 
श्रीमती दिव्या | उप वनसंरक्षक | प्रशासकीय कारणास्तव, श्री. 

9 भारती (२०१६) | (वन्यजीव) । अविनाह कुमार यांच्या बदलीने 
विभागीय सिपना विभाग, | होणाऱ्या रिक्‍त पदी पदस्थापना 
व्यवस्थापक, मेळघाट व्याघ्र 
गोंदिया, प्रकल्प, 
एफडीसीएम लि. परतवाडा 
श्रीमती आदिती | उपवनसंरक्षक | विनंती अर्जानुसार, रिक्‍त पदी 

८ भारद्वाज (२०१७) | (अर्थ संकल्प, | पदस्थापना 
विभागीय नियोजन व 
व्यवस्थापक, विकास), प्रधान 
ब्रह्मपुरी, मुख्य वनसंरक्षक 
एफडीसीएम लि. (वन बल प्रमुख) 

कार्यालय, 
नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एएफओ- २०२१/प्र.क्र. ०४/फ-७, 


पुढील आदेश होईपर्यंत अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर या पदाचा 
अतिरीक्त कार्यभार श्री. विकास गुप्ता, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (दुय्यम संवर्ग), नागपूर यांनी, 
श्री. विकास गुप्ता यांच्याकडे असणारा अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ठ वनोपज), नागपूर या 
पदाचा अतिरीक्त कार्यभार श्री. प्रवीण चव्हाण, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), नागपूर 
यांनी, वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुणे हे पद मुख्य वनसंरक्षक श्रेणीत पूर्ववत करुन या पदाचा 
अतिरीक्त कार्यभार श्री. रवींद्र वानखडे, मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे यांनी, श्री. एस. 
रमेश कुमार यांचेकडीळ वनसंरक्षक (संशोधन), पुणे या पदाचा अतिरीक्त कार्यभार श्री. एन. एस. 
लडकत, वनसंरक्षक (कार्यआयोजना), पुणे यांनी सांभाळावा. 

सर्व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा कार्यभार मुख्याळयावरील समकक्ष अधिकाऱ्यास 
अथवा त्यांच्या अधिनस्त अधिकाऱ्यास हस्तांतरित करुन पदग्रहण अवधी न उपभोगता नवीन 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११०२६१८०४३१७९१९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arvind Shankar Apte 


Arvi nd S h an kar DN: CN = Arvind Shankar Apte, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Revenue And Forest Department 
Apte Date: 2021.10.26 18:06:38 +05'30' 
(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसरक्षक (मत्रालय) 
प्रत:- 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

. मा. राज्यमंत्री (वने) यांच्या खाजगी सचिव 

. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

. मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव (वने) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्या., नागपूर 

. सर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक / मुख्य वनसंरक्षक/ 
वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक 

९. संबधित अधिकारी/संबधित कार्यालये 

१०. कक्ष अधिकारी (फ-७अ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. सहायक संचालक (भावसे-लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवड नस्ती. 


Cc WwW A -5 


io 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


